शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीबाबत...... 

प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 
मंजूरीच्या अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि-२ 
१० वा मजला, गोकूळदास कू ळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन इमारत मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : ०६ जून, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-वैखप्र-२०१६/ प्र.क्र.१६/ 
२०१६/राकावि-२, दिनांक १६ मार्च, २०१६. 


प्रस्तावना - 

शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, 
१९६१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आजारांवर खाजगी रुग्णालयात 
घेतलेल्या उपचारांवरील तसेच ५ गंभीर आजारांवर, शासनाने संपूर्ण खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी मान्यता 
दिलेल्या खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारावरील, वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी रुपये- 
३,००,०००/- च्या कमाल मर्यादेत, प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याचे अधिकार उपरोक्त दिनांक १६.०३.२०१६ 
च्या शासन निर्णयानुसार विभाग प्रमुखांना आहेत. या मर्यादेबाहेरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची 
प्रकरणे संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे सादर केली जातात. तथापि, वैद्यकीय खर्च 
प्रतिपुर्तीच्या प्रस्तावांची प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता, सदर अधिकार पुन:प्रर्त्यापित करण्याची मागणी 
विविध मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून करण्यात येत आहे. सबब, सदर मागणीच्या अनुषंगाने 
आता दिनांक १६.०३.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) 
नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून 
रुपये ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस विभाग 
प्रमुखांना असलेल्या वित्तीय अधिकारांत अंशात: बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक - वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२, 
दिनांक १६ मार्च, २०१६ प्रमाणे वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी रुपये ३,००,०००/- च्या कमाल 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/राकावि-२ 


मर्यादेत, प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखांना आहेत. या मर्यादेवरील वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपुर्तीची प्रकरणे संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे सादर केली जातात. 


२. महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम,१९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून वित्तीय अधिकारांत खालीलप्रमाणे बदल करण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


सक्षम प्राधिकारी पूर्वीचे अधिकार सुधारीत अधिकार 

मंत्रालयीन रुपये -३,००,०००/- (अक्षरी रुपये | रुपये-३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन 

प्रशासकीय विभाग | तीन लक्ष) वरील प्रकरणे. लक्ष) वरील प्रकरणे. 

प्रमुख 

विभाग प्रमुख रुपये -३,००,०००/- (अक्षरी रुपये | रुपये -२,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 

तीन लक्ष) पर्यंत लक्ष) वरील परंतु रुपये-३,००,०००/- 

(अक्षरी रुपये तीन लक्ष) पर्यंतची 
प्रकरणे. 

प्रादेशिक विभाग | निरंक रुपये- २,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 

प्रमुख लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे. 


३. रुपये-३,००,०००/- वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना महाराष्ट्र राज्य सेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून मंजुरी देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार पूर्वी 
प्रमाणेच संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना राहतील. 

४. शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
प्रमुख, विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांच्या स्तरावर प्रकरणांना मंजुरी देताना महाराष्ट्र राज्य 
सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील 
तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजुरी देण्याची जबाबदारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची राहील. 

५. हाझासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखिल लागू करण्यात यावा. 

६. संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सदर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तरतूदींच्या 
अनुषंगाने वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजूरी करीता त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांमध्ये 
विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख हे नेमके कोणते पदधारक असतील याबाबत त्यांनी 
आकृतीबंधातील मंजुर पदनाम विचारात घेऊन त्यांचे स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा. 

७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने हा शासन निर्णय त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील 
सर्व कार्यासने व कार्यालये यांना कळविण्याची व्यवस्था करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


छासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/राकावि-२ 


८. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक.०९/सेवा-५, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०६१७०९३०१२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
B h | S e Digitally signed by Bhise Govind Changoji 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
G 1 d postalCode=400032, st=Maharashtra, 
O V | Nn 2.5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4c39c6c 
2adf97629debbf12176865f2683a6eb93 1 
ee 8e8, cn=Bhise Govind Changoji 
C h an g OJ | Date: 2019.06.07 16:56:13 +05'30' 
uv गोविंद 
डॉ. भिसे 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
२) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,(सर्व मंत्रालयीन विभाग), मंत्रालय, 
मुंबई, 
) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
) मुख्यमंत्र्याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 


१०) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
११) सेटलमेंट कमिशनर अँण्ड डायरेक्टर ऑफ GH लँड रेकॉर्डस, पुणे, 
१२) विभागीय आयुक्त (सवी, 


) 
) 
) 
१३) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे), 
) 
) 
) 


१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा व परिक्षा) मुंबई, 
१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा व परिक्षा) नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/राकावि-२ 


१७)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१८)सहसंचालक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९) चीफ ऑडिटर लोकलफंड्स अकाऊंटस, मुंबई 
२०)सर्व कोषागार अधिकारी 
२१) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


२२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
23) संचालक, आयुर्वेद, मुंबई 

२४) संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 
२५ 


व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल कॉर्पोरेशन, परेल, 
मुंबई, 
२६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 
२७ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
२८)अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (स्वी 
29) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
३०) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सर्व) 
३१) प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


32) प्रोथोनेटरी व सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 

33) वित्त विभाग (कार्यासन सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई 

३४) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 

34) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 

३६) निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मंत्रालयीन विभागाच्या सर्व आस्थापना कार्यासनास विनंती करण्यांत येते की, 
त्यांनी शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांच्या सर्व संबंधित कार्यासनांना पाठवाव्यात. तसेच, 
संबंधित कार्यासनाने त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
यांना पाठवाव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


